अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
सहसंचालक (गट-अ) संवर्गातील पदावरील 


पदोन्नती पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन आदेश क्रमांक : ईएसटी-१०१८/प्र.क्र.७९/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ११ ऑक्टोबर, २०१८ 


संदर्भ :-१) नियोजन विभाग, शासन आदेडा क्र.आरटीपी १७११/प्र.क्र.२३२/का.१४२७, दि.१४/६/२०१३ 
2) नियोजन विभाग, शासन आदेडा क्र.इएसटी १११४/प्र.क्र.९५/का.१४२७, दि.२२/७/२०१४ 
३) नियोजन विभाग, शासन आदेशा क्र.इएसटी १०१५/प्र.क्र.९२/का.१४२७, दि.५/१०/२०१५ 
४ नियोजन विभाग, शासन आदेश क्र.इएसटी १०१६/प्र.क्र.२८/का.१४२७, दि.२१/३/२०१६ 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या उपसंचालक, गट- 


अराजपत्रित) संवर्गातील ९ कर्मचाऱ्यांना दि. 13/4/2098 (म.नं.) पर्यंत सहसंचालक, गट-अ मधील पदावर 
निव्वळ तात्पुरती व्यवस्था केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली होती. या मुदतीत २ अधिकारी 
सेवानिवृत्त झाळेले असल्याने उर्वरित ७ पदांना संदर्भ क्र. २ च्या आदेशान्वये दि. १५/४/२०१५ (म.नं.) पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. संदर्भ क्र.३ च्या आदेशान्वये दिनांक १६/३/२०१६ (म.नं.) पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. या मुदतवाढीच्या काळात ३ अधिकारी सेवानिवृत्त झालेले असल्याने उर्वरित ४ पदांना 
संदर्भ क्रमांक ४ च्या आदेशान्वये दिनांक १७/२/२०१७ A.) मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे 
उर्वरित ४ पदांना देण्यात आळेली सहसंचालक, गट-अ (राजपत्रित) पदावरील पदोन्नती पुढे सुरू ठेवण्याचा 
प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन आदेठा :- 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील सहसंचालक, गट-अ संवर्गातील सोबतच्या विवरणपत्र 
अ” मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची तात्पुरती पदोन्नती दि. १८/२/२०१७ चा एक दिवसाचा तांत्रिक 
खंड देऊन दि. १९/२/२०१७ (म.पू) ते दि. १८/१/२०१८ FA) पर्यंत ११ महिन्यांसाठी पुढे तसेच 
सोबतच्या प्रपत्र “ब” मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची तात्पुरती पदोन्नती दि. १९/१/२०१८ चा एक 
दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन दि. २०/१/२०१८ (म.पू) ते दि. १९/१२/२०१८ FA) पर्यंत ११ 
महिन्यांसाठी पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः ईएसटी-१०१८/प्र.क्र.७९/का.१४२७ 


२. सदर पदोन्नती अनुक्रमे दिनांक १९/२/२०१७ (म.पू.) व दिनांक २०/१/२०१८ (म.पू.) पासून 


पुढे ११ महिन्यांपर्यंत म्हणजेच अनुक्रमे दि.१८/१/२०१८ (म.नं.) व दिनांक १९/१२/२०१८ (म.नं.) 


पर्यंत अथवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत वा अधिकारी स्वेच्छा 


सेवानिवृत्त/ सेवानिवृत्त होईपर्यंत, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत चालू राहील व त्यानंतर सदर 
पदोन्नती आपोआप संपुष्टात येईल. 


३. सदर पदोन्नती विविध न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहील. 


४. सदर आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १ १५३/का.१२, दिनांक 


३/१०/२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/५/.॥8१॥/०99॥॥॥9.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०१८१०१११११००४८०१६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Va n | ta N a [| a ya n pd pec a Goh, ou=Planning 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f0e1884948542877a779b797fc357f1c34d84fe 


Jadhav 1011 aaa 
(वनिता ना. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

६) सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, कोकण विभाग / पुणे/ नाशिक / 
औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर. 

७) उपायुक्‍त(नियोजन),विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती / 
नागपूर. 

८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई ). 

९) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन१४२१ व कार्यासन १४२२), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) संबंधित अधिकारी (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचाळनालय, मुंबई). 

) 

) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


१२) संबंधित अधिकारी यांचे पदस्थापनेचे कार्यालय (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई). 
१३) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः ईएसटी-१०१८/प्र.क्र.७९/का.१४२७ 


विवरणपत्र -अ 
(दिनांक १९/२/२०१७ ते दिनांक १८/१/२०१८) 


पदोन्नतीच्या 
अजी न र्जू सेवा निवृत्तीचा 
क्र. कर्मचाऱ्याचे नांव | पदावरील रुजू दिनांक अभिप्राय 
नाक दिनांक 
दिनांक 
ra | २ > | 8 | पु 
a श्री.ज.रा.सरनाईक १२/७/२०१३ | ३०/४/२०२० 
Q | श्री.कि.नि.पाटील 2/19/2093 । 39/3/2099 | सेवानिवृत्त 39/3/2090 
३ _श्री.उ.आ.चव्हाण २९/६/२०१३ | ३०/६/२०१९ 
विवरणपत्र -ब 
(दिनांक २०/१/२०१८ ते दिनांक १९/१२/२०१८) 
पदोन्नतीच्या 
डं aia दो र्जू सेवा निवृत्तीचा 
'क्र.। कर्मचाऱ्याचे नांव | पदावरील रुजू दिनांक अभिप्राय 
दिनांक दिनांक 
दिनांक 
ra | 2 3 1 ४ | ५ 
१ ।श्री.ज.रा.सरनाईक १२/७/२०१३ | 30/%/2020 
२ | HVAT 22/6/2093 | 30/§/2098 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


